Revision of Pay Scales of Teachers in Non- 
Agricultural Universities, National Law 
universities Affiliated Colleges, Government 
Colleges/Institutions as per 7th Central Pay 
Commission and UGC Regulations on 
minimum qualifications for appointment of 
teachers and other academic staff in 
universities and colleges and measures for 
the maintenance of standards in Higher 
Education 2018. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
क्र.शासन पूरक पत्र २३०९/प्र.क्र.१२८ /विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०२४. 


Read:- 

1. Government Resolution, Higher and Technical Education Department No. NGC- 
2009/ (243/09)-Uni. 1, dated 12th August, 2009. 

2. Government of India MHRD letter No. 1-7/2015-U.II (1), dated 2nd November, 2017 

3 Government of India MHRD letter No. Corrigendum F.No.1-7/2015-U.II (1), dated 
8th November, 2017. 

4. Government of India MHRD letter No. Corrigendum F.No.1 7/2015-U.II (1), dated 
8th November, 2017. 

5.UGC letter No. F.No.23-4/2017 (PS), dated 31st January, 2018 

6. The Gazette of India: Extraordinary, Part Ill-Section 4, dated 18th July, 2018 

7. The Maharashtra Public University Act, 2016 

8. Government Resolution, Higher and Technical Education Department No. MISC- 
2018/C.R.56/18/UNI-1 dated 08th March, 2019 

9. Government Corrigendum, Higher and Technical Education Department No. MISC- 
2018/C.R.56/18/UNI-1 dated 10th May, 2019. 

10. The Gazette of India: Extraordinary, Part Ill-Section 4, dated 30th June, 2023. 

11. The Gazette of India: Extraordinary, Part IIl-Section 4, dated 31st July, 2023. 

12. Government Resolution, Higher and Technical Education Department, even 
numbered dated 5 March,2024. 

प्रस्तावना:- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक ३०.०६.२०२३ आणि ३१.०७.२०२३ च्या अधिसूचनांद्वारे 
विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमधील अध्यापकीय पदांवर नियुक्तीच्या अर्हतांमध्ये बदल 
केले आहेत. सदर बदल समक्रमांकाच्या दिनांक ५ मार्च,२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
शैक्षणिक संस्थांना लागू करण्यात आले आहेत. उक्त दिनांक ५ मार्च,२०२४ च्या शासन निर्णयातील, 
कोष्टकामधील अनुक्रमांक ३ अन्वये, Ha अंतर्गत पदोन्नती मिळण्यासाठी आवश्‍यक असलेले GAIA 
वर्ग (Orientation Course (OC)/Refresher Course (RC)) पूर्ण करण्यास दिनांक ३१ 
डिसेंबर,२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. तथापि, त्यासाठी Precautions should be 
taken to not to give promotions with retrospective effect any case, अशी अट देखील 
टाकण्यात आली होती. सदर अटीमुळे अध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नती मिळण्यास बाधा निर्माण 
झाली होती. यास्तव, सदर अट वगळण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः शासन पूरक पत्र २३०९/प्र.क्र.१२८ /विशि-१ 


शासन पूरक पत्र:- 
समक्रमांकाच्या दिनांक ५ मार्च,२०२४ च्या शासन निर्णयामधीलळ, कोष्टकातील 
अनुक्रमांक 3 येथील, Amendment या रकान्यातील “Precautions should be taken to not to 
give promotions with retrospective effect any case,” ही अट वगळण्यात येत आहे. 
हे पूरकपत्र वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं/४०७/व्यय-५ दिनांक १७ मे,२०२४ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
हे पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२४१५२६०९२५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे (वित्त) प्रधान सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, संचालनालय, मुंबई 
. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्चशिक्षण 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय 
१४. वित्त विभाग (व्यय), मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती विशि-१. 


co AN AD WO 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


